महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे 
यांना निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्र. आयोग-२०२१/प्र.क्र.१८१/मावक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ फेब्रुवारी २०२२ 


वाचा - 
(9) शासन अधिसूचना, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र.आयोग-२०२१/प्र.क्र.१३६/मावक, 
दि. २९ जून, २०२१. 
(२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग यांचे पत्र क्र. मरामाआ/लेखा/प्र.क्र.१०३/ 
२०२०-२१/३४६, दि. २८ जुले, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका (सिव्हील) क्र. ९८०/२०१९ मध्ये दि. ०४.०३.२०२१ रोजी 
दिलेल्या निर्णयातील परिच्छेद क्र. १२ विचारात घेवून शासन अधिसूचना दि.२९.०६.२०२१ अन्वये 
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगास स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षणाशी संबंधित विनिर्दिष्ट कामे 
पार पाडण्यासाठी समर्पित आयोग (Dedicated Commission) म्हणून घोषीत करण्यात आले असून 
आयोगाची सुधारित कार्यकक्षा (Terms of reference) दि.२७.१२.२०२१ च्या शासन अधिसूचनेन्वये निश्चित 
करण्यात आळेली आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्यांच्यावर सोपविण्यात आलेली विनिर्दिष्ट 
कामे पार पाडण्यासाठी मनुष्यबळ व कार्यालयीन खर्चाकरिता संभाव्य अंदाजपत्रक दि. २८.०७.२०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर HSS आहे. 

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगास कार्यालयीन खर्च व आनुषंगिक बाबींकरिता निधी उपलब्ध 
करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगास स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षणाश्ी संबंधित 
विनिर्दिष्ट कामे पार पाडण्यासाठी खालीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे:- 


अ. क्र. बाब Saris उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा 
निधी (रुपये) 
वीज दूरध्वनी २२२५ एफ ३५२(०६) १७,२०,५००/- 
प्रवास खर्च २२२५ एफ ३५२ (११) १,७२,०००/- 
कार्यालयीन खर्च (संगणक । २२२५ एफ ३५२ (१३) ह क किति य 
व वाहन खरेदीसह) 
एकूण ८४,१८,६८,०००/- 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयोग-२०२१/प्र.क्र.१८१/मावक 


२. सदर खर्च खालील लेखाशिर्षार्गात भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र: -झेड जी-०३ 
लेखाशिर्ष :- २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, 
०३, मागावर्गीयाचे कल्याण 
००१, संचालन व प्रशासन 
(०१)विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग यांचे कल्याण 
(०१) (०२) राज्य मागासवर्ग आयोग 
(अनिवार्य) (२२२५ एफ ३५२) 
०६- वीज दूरध्वनी 
११- प्रवास खर्च 
१३- कार्यालयीन खर्च 


३. सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी सहसचिव/ उपसचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे नियत्रंण अधिकारी असतील. तसेच, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र 
राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे हे आहरण व संवितरण अधिकारी असतील. सदर निधी आहरण 
करुन हा खर्च वेळेत होईल याबाबत सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे यांनी 
दक्षता घ्यावी तसेच याबाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती शासनास पाठवावी. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६३/व्यय-१४,दि. 02.02.2022 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०२०३१७४००८९५२२ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by SANJAY D MANE 


Date: 2022.02.03 17:41:52 +05'30' 
(सं. द. माने) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 
४) अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
७) संचालक लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९) निवासी लेखापरिक्षक अधिकारी, मुंबई. 
qo) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
११) कार्यासन (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवडनस्ती- (मावक) 
पृष्ठ २ पैकी २ 


